आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत 
माहुरकुंड व नागलवाडी लघुप्रकल्प, 
ता.सावनेर, जि. नागपूर करीता सन 
२०१८-१९ साठी निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २७०२ ८७५१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१५/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:-१८ मार्च, २०१९. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.०२.०४.२०१८ व दि.२५.०१.२०१९. 
) शासन निर्णय,जलसंपदा विभाग, क्र.प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र.9७४२/२०१६)/ सिं.व्य.(कामे), दि.१८.०६.२०१८. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पुरक-२०१८/ प्र.क्र.१३५/ अर्थ-३,दि.५.१२.२०१८. 
) जलसंपदा विभागाची नस्ती, क्र.संकीर्ण-२०१८ /(३९१/१८)/सि.व्य.(कामे). 


AD 


०८ 


शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त माहुरकुंड व 
नागलवाडी, लघु प्रकल्प, ता.सावनेर, जि. नागपूर या प्रकल्पांच्या विशेष दुरूस्ती व पुन:स्थापनेच्या अनुक्रमे 
रू.१६६.३५ लाख व रू.३४८.५८ लाख रक्कमेच्या कामांसाठी संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.टी-५, २७०२-लहान 
पाटबंधारे, ०१-भुपृष्ठ जल, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (09) (०४)-स्वेच्छाधीन अनुदान (विस्तार व 
सुधारणा), ३३-अर्थसहाय्य या SAPs! एकूण रू.१५०.०० लाख इतका निधी सुधारीत अंदाजात 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 

जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद प्रस्तावास अनुसरून आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ५१४६) करीताच्या मंजूर ठोक तरतूदीतून 
माहुरकुंड व नागलवाडी, लघु प्रकल्प, ता.सावनेर, जि. नागपूर या प्रकल्पांच्या विशेष दुरूस्ती व पुन:स्थापनेच्या 
कामांकरीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५,२७०२-लहान पाटबंधारे, ०१-भुपृष्ठ जल, ७९६- 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०४)-स्वेच्छाधीन अनुदान (विस्तार व सुधारणा),३३-अर्थसहाय्य या 
लेखाशीर्षाखाली अनुक्रमे रू.१००.०० लाख व रू.५०.०० लाख एकूण रू.१५०.०० लाख (अक्षरी रूपये एक कोटी 
पन्नास लाख फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. नियंत्रक अधिकारी / 
विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्िष्ट्ये इ. 
माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व 
जलसंपदा विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 

३. नियंत्रक अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची 
दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर 
लक्ष ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.१५/कार्यासन.६ 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या 
क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१६१२४१५५२५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Ravindra 
Ra V | a d ra Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g a mM b a [ fa (0 o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
Aute 0000010 iene 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. कार्यकारी संचालक,विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
५. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नागपूर. 
६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 
८. जलसंपदा विभाग (सिं.व्य.कामे), मंत्रालय, मुंबई. 
९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र. २ व ५, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


